राज्यात औद्योगिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती 
व विकास या योजनेअंतर्गत प्राप्त प्रस्तावाला 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत (२०२१-२२) 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. औपासू- २०२२/प्र.क्र.८३/उद्योग-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १७ जून, २०२२ 


वाचा :- १) झासन निर्णय क्र. आयआयआय पॉलिसी २०१०/प्र.क्र.9६८/उद्योग-२, दिनांक २२/०२/२०१३. 

२) शासन निर्णय क्र.औपासू २०१२/प्र.क्र.२३४/उद्योग-२, दिनांक २५/०२/२०१४. 

3) शासन शुध्दीपत्रक क्र.औपासू-२०१६/प्र.क्र.२१९/उद्योग-२, दिनांक २०/१२/२०१६. 

४) सुकाणू समितीच्या आठव्या बैठकीचे इतिवृत्त दिनांक २४/०२/२०२२ 

५) उद्योग उप संचालक (साप्रयो), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ पायाभूत 
सुविधा/८ वी बैठक/प्रशासकीय मान्यता/२०२२/ अ-२५८, दिनांक ०७/०३/२०२२ 

६) शासन निर्णय क्र. औपासू-२०२२/प्र.क्र.४६/उद्योग-२,दिनांक २९/०३/२०२२ 

७) उद्योग उप संचालक (साप्रयो), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ औपासु/ 
कळवण/सन २१-२२/२०२२/ अ-६९, दिनांक २४/०५/२०२२ 


wa aS 


शासन निर्णय- 


महाराष्ट्र औद्योगिक पायाभूत सुविधा निर्मिती व विकास या योजनेअंतर्गत निधी वितरीत करण्याबाबत 
प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांवर निर्णय घेण्यासाठी मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समितीची ८ वी 
बैठक दिनांक २४/०२/२०२२ रोजी संपन्न झाली. सदर बैठकीमध्ये समितीने दि. पालघर तालुका सहकारी 
औद्योगिक वसाहत मर्यादित, पालघर, बोईसर रोड, तालुका व जिल्हा - पालघर या संस्थेस या संस्थेस 
एक्सप्रेस फीडर बसविण्याच्या कामास व त्यानुषंगाने १०० टक्के निधी मंजूर करण्यास समितीने मान्यता 
दिलेली आहे. सदर कामाकरीता महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि. (MSEDCL) ही कार्यान्वयन यंत्रणा 
आहे. 


अ. । औद्योगिक वसाहत/ पायाभूत सुविधा तपशील व कार्यान्वयन कार्यान्वयन | सुकाणू समितीने 
क्र समुह यंत्रणा यंत्रणाने मान्यता 
दिलेल्या दिल्यानुसार 
तांत्रिक पायाभूत निधीतून 
मान्यतेची । द्यावयाची रक्‍कम 


रक्कम (रुपये) (रुपये) 
| १ | २ ३ 1_ ४ | ५ 
१ | दि. पालघर तालुका | एक्सप्रेस फिडर बसविणे. २,५०, ३७,९७६ | २,५०,३७,९७६ 
सहकारी औद्योगिक । एकूण खर्च रु. २,५०,३७,९७६/- (१००%) 
वसाहत मर्यादित, 
पालघर,बोईसर रोड,ता । कार्यान्वयन यंत्रणा :- (MSEDCL) 
व जि, पालघर 


२. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि. (MSEDCL) एक्सप्रेस फिडरच्या कामांकरीता एकूण 
रुपये २,५०,३७,९७६/- इतक्या रकमेचे अंदाजपत्रक सादर केले आहे. सदर संस्थेच्या अंदाजपत्रकाची 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि. तपासणी केली असून, त्यास तांत्रिक मान्यता दिली आहे. 
दि. पालघर तालुका सहकारी औद्योगिक वसाहत मर्यादित, पालघर, बोईसर रोड, तालुका व जिल्हा-पालघर 


शासन निर्णय क्रमांकः औपासू- २०२२/प्र.क्र.८३/उद्योग-२ 


यांनी एक्सप्रेस फिडर चा भविष्यातील देखभाल व दुरुस्तीचा खर्च संस्था स्वत: करेल याबाबतच्या हमीपत्राचा 


करारनामा देखील उद्योग संचालनालयाशी दिनांक २१/०२/२०२२ रोजी केला आहे. या सर्व बाबी विचारात 
घेता, एक्सप्रेस फिडरच्या कामांकरीता एकूण रुपये २,५०,३७,९७६/- (रुपये दोन कोटी पन्नास लाख सदतीस 
हजार Tal WEA फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
३. प्रकल्प किंमतीमध्ये झालेली वाढ संस्थेस अनुज्ञेय राहणार नाही. वाढीव खर्च संस्थेमार्फत करण्यात 
यावा. 
४. सदर प्रशासकीय मान्यता ही सुकाणू समितीच्या दिनांक २४/०२/२०२२ रोजी झालेली आठव्या 
बैठकीमध्ये समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार तसेच उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.औपासू- 
२०१२/प्र.क्र.२३४/उद्योग-२, दि.२५/०२/२०१४ मधील परि. ६ नुसार देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करुन देण्यात येत आहे. 
५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करून देण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२२०५३११७५३०४९९१० असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by Sanjay Shamkant De 


Sanjay Shamkant Po re NOUS ENERGY 


7dadc71f 


791 4a3c02f24aa23655f60914 112036! 
9०08230279, 


rialNumber=56cf8c8577584adc42f070185c585c41084cc34f668355, 
e g a 0 n a r 3d21ccacbfa33dadif, \jay Shamkant Degai 


(संजय देगांवकर) 
सह सचिव (उद्योग), महाराष्ट्र शासन 


) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१(लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षण), मुंबई. 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षण), नागपूर. 
) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
) निवासी लेखा परीक्षण अधिकारी, मुंबई. 
५) विकास आयुक्त(उद्योग), उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 
) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 
) दि. पालघर तालुका सहकारी औद्योगिक वसाहत मर्यादित, पालघर, बोईसर रोड, तालुका व 
जिल्हा-पाळलघर 
९) मुख्य लेखाधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 
१०) वित्त विभाग (कार्यासन अर्थसंकल्प-१४/ व्यय-१६), मंत्रालय, मुंबई. 
११) अवर सचिव (प्रशासन-१, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
2) निवडनस्ती (उद्योग-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


